१३ व्या वित्तीय आयोगांतर्गत एसएनसीयु करीता 
लागणारे CPAP उपकरण व एसएनसीयु करीता 
Diagnostic Services अंतर्गत Mobile X-Ray 
उपकरणे खरेदीसाठी प्रकश्ञासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 

१) शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : पीएचडी-३००११/प्र.क्र. १०८/२०१३ 
(भाग-२) /आ-७, दिनांक : १३ मार्च, २०१५. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. २३१/आ-७, 
दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०१७. 

३) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण व झालेय 
आरोग्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : राकुकका/बाळल आरोग्य कक्ष 94 क/॥००॥७ X-Ray 
खरेदी पुन:श्च प्रशासकीय मान्यता-३३४१-४४/२०२१, दिनांक : १२.०१.२०२१. 

४) शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०१७/प्र.क्र. २३१/ 
आरोग्य-७, दिनांक : १८ जानेवारी, २०२१. 

५) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण व शालेय 
आरोग्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : राकुकका/ कक्ष १५ क/एचयुडी व एमएनसीयु उपकरणे 
खरेदी (१३ वा वित्त आयोग)/४२७५-७८/२०२१, दिनांक : १९.०१.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासनाच्या १३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त 
अनुदानाच्या विनियोग करण्यास संदर्भाधीन क्रमांक (१) दिनांक १३.०३.२०१५ च्या शासन पत्रान्वये 
कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. तद्नुषंगाने, संदर्भाधीन क्रमांक (२) दिनांक ०२ 
ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयातील अ. क्र. ३ (४७ अन्वये 34 CPAP उपकरणे प्रति नग 
रुपये १.०० लक्ष प्रमाणे खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सदर 
खरेदीसाठी निविदेकरीता दोन वेळा मुदतवाढ देवूनही त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, 
हाफकीन जीव औषध महामंडळाकडून CPAP उपकरणासाठी निविदा (ई १६७) BARAT पार 
पडली असून त्यामध्ये CPAP उपकरणासाठी प्रति नग रुपये ३,९४,१३२/- असा दर प्राप्त झाल्याने, 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कु.क.मा.यं. व शा.आ. पुणे यानी संदर्भाधीन क्रमांक (३) दिनांक 
92.09.2029 च्या पत्रान्वये ६७ CPAP उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अंदाजित किंमत रुपये ३.९५ 
लक्ष प्रति नग या दराने रुपये २६४.६५ लक्ष इतक्या सुधारीत अनुदानास प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत शासनास विनंती केली. तथापि, यासंदर्भात शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक (४) 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२१ च्या पत्रान्वये यापूर्वी १३ व्या वित्त आयोगातून Diagnostic 
Services यासाठी प्रशासकीय मान्यतेने मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी झालेला खर्च व 
शिल्लक अनुदान याचा तपशील मागविण्यात आला. तद्नुषंगाने, अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य 
सेवा, कु.क.मा.यं. व शा.आ. पुणे यानी संदर्भाधीन क्रमांक (4) दिनांक १८.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये 
Diagnostic Services अंतर्गत Diagnostic Services अंतर्गत ABG Machine व Mobile X- 
Ray उपकरणे खरेदी करण्यासाठी प्राप्त झालेली प्रशासकीय मान्यता, खरेदी केलेली उपकरणे व 
शिल्लक अनुदान याचा तपशील सदर केला आहे . तसेच, “ABG Analysis” हे जिल्हा रुग्णालय 
स्तरावर HLL मार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याने, Diagnostic Services अंतर्गत १६ 
ABG Machine उपकरणे खरेदी न करता, प्रति रुपये ११.०० लक्ष याप्रमाणे १६ Mobile X-Ray 
उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रुपये १७६.०० लक्ष इतक्या सुधारीत अनुदानास पुन:श्च प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. तद्नुसार, ६७ CPAP उपकरणे खरेदी 
करण्यासाठी अंदाजित किंमत रुपये ३.९५ लक्ष प्रति नग या दराने रुपये २६४.६५ लक्ष इतक्या आणि 
प्रति रुपये ११.०० लक्ष याप्रमाणे १६ Mobile X-Ray उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रुपये १७६.०० 
लक्ष इतक्या सुधारीत अनुदानास पुन:श्च प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कु.क.मा.सं. व शा.आ. पुणे यांनी १३ व्या वित्त 
आयोगाकडून अर्भक मृत्यू कमी करणयासाठी, तसेच प्राप्त अनुदानाचा विनियोग करण्यासाठी 
हाफकीन जीव औषध महामंडळाकडून प्रति नग रुपये ३.९५ लक्ष याप्रमाणे एकूण ६७ CPAP 
उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रुपये २६४.६५ लक्ष (रुपये दोन कोटी चौसष्ट लक्ष पासष्ट हजार 
फग्क्त) इतक्या सुधारीत अनुदानास पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Revised Consignee for CPAPs in 
District Sr. SNCU Name No. of Unit Cost | Total Budget Reqeuired 
No. CPAP (In Lakh) (In Lakh) 
Thane 1 DH Thane 2 3.95 7.9 
2 SDH Jawhar 1 3.95 7.9 
3 MH Ulhasnagar 1 3.95 3.95 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


Revised Consignee for CPAPs in 


District Sr. SNCU Name No. of Unit Cost | Total Budget Reqeuired 
No. CPAP (In Lakh) (In Lakh) 
4 CH Ulhasnagar 1 3.95 3.95 
5 SDH Bhivandi 1 3.95 3.95 
Raigad ea GH Alibaug 1 3.95 3.95 
Ratnagiri 7 DH Ratnagiri 1 3.95 3.95 
Nashik ea DH Nashik 3 3.95 11.85 
acd GH Malegaon 1 3.95 3.95 
Nandurbar 10 DH Nandurbar 2 3.95 7.9 
Jalgaon 11 DH Jalgaon 3 3.95 11.85 
Ahmadnagar 12 DH Ahamadnagar 2 3.95 7.9 
Pune 13 DH Pune 1 3.95 3.95 
Solapur 14 SDH Pandharpur 1 3.95 3.95 
Satara 15 DH Satara 1 3.95 3.95 
16 DH Karad 1 3.95 3.95 
Sindhudurga 17 DH Sindhudurga 1 3.95 3.95 
Kolhapur 18 SDH Gadhinglaj 1 3.95 3.95 
Hingoli 19 DH Hingoli 1 3.95 3.95 
Parbhani 20 WH Parbhani 2 3.95 7.9 
Jalna 21 WH Jalna 2 3.95 7.9 
Latur 22 WH Latur 1 3.95 3.95 
Osmanabad 23 WH Osmanabad 1 3.95 3.95 
Beed 24 DH Beed 2 3.95 7.9 
Nanded 25 WH Nanded 1 3.95 3.95 
Amravati 26 WH Anravati 3 3.95 11.85 
Akola 27 WH Akola 3 3.95 11.85 
Buldhana 28 DH Buldhana 2 3.95 7.9 
29 RH Khamgaon 1 3.95 3.95 
Washim 30 DH Washim 1 3.95 3.95 
Wardha 31 DH Wardha 1 3.95 3.95 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


Revised Consignee for CPAPs in 


District Sr. SNCU Name No. of Unit Cost | Total Budget Reqeuired 
No. CPAP (In Lakh) (In Lakh) 
Bhandara 32 DH Bhandara 1 3.95 3.95 
Gadchiroli 33 DH Gadchiroli 3 3.95 11.85 
Nagpur 34 Daga Nagpur 2 3.95 7.9 
Gondia 35 BGW Gondia 3 3.95 11.85 
Chandrapur 36 DH Chandrapur 3 3.95 11.85 
Amravati 37 SDH Dharni 1 3.95 3.95 
Gadchiroli 38 SDH Aheri 1 3.95 3.95 
Samgli 39 PVPGH Sangli 1 3.95 3.95 
Yavatmal 40 GMC Yavatmal 1 3.95 3.95 
Amravati 41 SDH Achalpur 1 3.95 3.95 
Nandurbar 42 RH Akkalkuwa 1 3.95 3.95 
Nashik 43 SDH Kalwan 1 3.95 3.95 
Pune 44 WH Baramati 1 3.95 3.95 
Total... 67 264.65 


तसेच, “ABG Analysis” हे जिल्हा रुग्णालय स्तरावर HLL मार्फत उपलब्ध करुन देण्यात 
आली असल्याने , Diagnostic Services अंतर्गत १६ ABG Machine उपकरणे खरेदी न करता, 
प्रति रुपये ११.०० लक्ष याप्रमाणे १६ Mobile X-Ray उपकरणे खरेदी करण्यासाठी रुपये १७६.०० 


लक्ष (रुपये एक कोटी इ्यहात्तर लक्ष फक्त) इतक्या सुधारीत अनुदानास पुढील प्रमाणे प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 

Revised Consignee for Mobile X-ray Machine in SNCUs under 13" Finance commission 
Sr. District SNCU Name Unit Cost No. of X-ray Total Budget 
No. (In Lakh) Machine Required 

(In Lakh) 
1 Raigad DH Alibuag Raigad 11 1 11 
2 Thane DH Thane 11 1 11 
3 Nashik DH Nashik 11 1 11 
4 Palghar SDH Javhar 11 1 11 
5 Nandurbar DH Nandurbar 11 1 11 
| 6 | Buldhana DH Buldhana 11 1 11 
7 Buldhana GH Khamgaon 11 1 11 
| 8 | Thane CH Ulhasnagar 11 1 11 
bes | Nagpur DMH Nagpur 11 1 11 
10 Nashik GH Malegaon 11 1 11 
11 Beed DH Beed 11 1 11 
12 Parbhani WH Parbhani 11 1 11 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


Revised Consignee for Mobile X-ray Machine in SNCUs under 13" Finance commission 


Sr. District SNCU Name Unit Cost No. of X-ray Total Budget 
No. (In Lakh) Machine Required 
(In Lakh) 
13 Bhandara DH Bhandara 11 1 11 
14 Satara DH Satara 11 1 11 
15 Ahamadnagar DH Ahmadnagar 11 1 11 
16 Osmanabad WH Osmanabad 11 1 11 
Total... 11 176 
०२. प्रस्तुत प्रकरणी, ६७ CPAP उपकरणे खरेदी करण्यासाठी व Diagnostic Services 


अंतर्गत, १६ Mobile X-Ray उपकरणे खरेदी करण्यासाठी देण्यात आलेली सुधारीत प्रशासकीय 


मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येते :- 


(१) सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 


(२) 


यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर 
प्रक्रिया खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 
सदरहू उपकरणे व सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देश्ानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 


इतर राज्यांचे दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार 
भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


(4) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 


(६) 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 

असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 

& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

(७ सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारश्ीनूसार केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

(८) WATTS (Reconciliation Certificate) संचाळक, आरोग्य सेवा (2), पुणे यांनी सादर 
करावे. 

(९) तसेच, या बाबींच्या खरेदी feet (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

(१० संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

(११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र. ४ नियम क्र. ७ समोरील स्तंभ क्र. ६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
त्यानूसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१२२२५७२९१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


eye Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind oh 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


Ra g h (1 Nn a t h ६ aaa 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e 


Ku | ka mM i 22003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.02.02 12:56:53 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) ud जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


